अधिकारी/कर्मचारी यांना “कर्मयोगी 
भारत” पोर्टलवर प्रशिक्षण देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-४३२३/प्र.क्र.२१७/पापु-०१ 


७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
तारीख: ३ ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा:- सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१६/१८, दि.१० जुले, २०२३ 


शासन परिपत्रक 

केंद्र शासनाने "कर्मयोगी भारत" नावाने शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना प्रशिक्षण 
देण्यासाठी ऑनलाईन पोर्टल सुरु केले असून, राज्यातील विविध शासकीय विभांगातील / 
कार्यालयांतील अधिकारी /कर्मचारी यांना मिहान कर्मयोगी या प्रकल्पाच्या माध्यमातून क्षमता वृद्धी 
करण्याकरिता राज्यात हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.. 

या प्रशिक्षण पोर्टलवर अनेक उपयुक्त प्रशिक्षणे विनाशुल्क उपलब्ध आहेत. Farm कर्मयोगी हा 

प्रकल्प राज्यात दिनांक १२ मे, २०२३ रोजी सुरु करण्यात आला आहे. 

मिशन कर्मयोगी पोर्टल वरील खालील नमूद प्रशिक्षण पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग (खुद्द) व 
या विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा 
तसेच राज्य पाणी व स्वच्छता FS बेलापूर यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत वर्ग २ व वर्ग ३ संवर्गातील 
सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांना दिनांक १ ऑगस्ट २०२३ ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०२३ या दोन 
महिन्यांच्या काळावधीत ऑनलाईन प्रशिक्षण घेणेबाबत अनिवार्य करण्यात येत आहे. 

लिक- http:/igotkarmayogi.gov.in/ 


Digital Literacy 

Noting and Drafting 

Code of Conduct for Government Employees 
Effective Communication 

Introduction to Government E Marketplace 
Stay Safe in Cyber Space 


Os La 


2. सदरहू प्रशिक्षण अनिवार्य असून प्रशिक्षण पूर्ण केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र व कार्यपूर्तीचा अहवाल 
आस्थापना शाखेस महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचा अहवाल पापु-२३, भुजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा 
यांचा अहवाल पापू १५ व राज्य पाणी व स्वच्छता ar मधिल अहवाल पापु-७ यांचेकडे सादर करावा. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-४३२३/प्र.क्र.२१७/पापु-०१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८०३१५४८४९९८२८ असा आहे. हा Sea 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RAJENDRA 


MAHADEV 
GENGAJE टं 
(राजेंद्र गेंगजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


(9) प्रकल्प-संचालक-जजीमि, राज्य पाणी व स्वच्छता FM, १ ला मजला, बेलापूर ४०० ६१४ 
(२) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

(३) आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

(४) सहसचिव तथा प्रकल्प संचालक (स्वभामि), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
(५) सर्व नियंत्रण अधिकारी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) सर्व अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

७) मा. प्रधान सचिव यांचे स्वीय सहायक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८) गोपनीय लिपिक/हजेरीपट लिपिक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) निवडनस्ती (पापु-०१) 


म. मा. हा... —a 


पृष्ठ २ पैकी २ 


